प्रशासकीय मान्यता 

बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे या संस्थेमध्ये 
५०० केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर विथ पॉवर tae व 
yoo केव्हीए डिझेल जनरेटर सेट विथ 
एएमएफ पॅनल बसविणे व त्याअनुषंगाने विद्युत 
विषयक दुरुस्ती/ नुतनीकरणाची कामे 
करण्यासाठी. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : बीसीपी-२०१७/प्र.क्र.४५६/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल इमारत 
नवीन मंत्रालय, ९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ०७ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा: संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे क्रमांक : 
१) संवैशिवसं/बैजीशावैमवससरुपु/ट्रान्सफॉर्मरजनरेटर-खर्च/११७८५/७-अ, 
दिनांक २६.१०.२०१७ 
२) संवैशिवसं/ससरुपुणे/५००केव्हीओजनरेटर/प्रस्ताव/प(आय)/२०१८,४०५८, 
दिनांक : २३.४.२०१८. 
३) संवैशिवसं/ससरुपुणे/५००केव्हीअओजनरेटर/प्रस्ताव/प(आय)/२०१८,५६२१, 
दिनांक : ०७.०६.२०१८. 


शासन निर्णय :- 


बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे या संस्थेमध्ये ५०० 


केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर विथ पॉवर पॅनल व yoo Healy डिझेल जनरेटर सेट विथ एएमएफ पॅनल 


बसविणे व त्याअनुषंगाने विद्युत विषयक दुरुस्ती/ नुतनीकरणाची कामे करण्यासाठी खालील 


तक्त्यात दर्शविलेल्या व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सहमती दर्शविलेल्या एकूण रुपये 


१,८४,४२,९११/- ( अक्षरी रुपये एक कोटी चौऱ्याऐंशी लक्ष बेचाळीस हजार नऊशे अकरा फक्‍त) 


इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील AT व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीपी-२०१७/प्र.क्र.४५६ /प्रशासन-१ 


अ. | विद्युतीकरण, दुरुस्ती व नुतनीकरणांच्या | प्रस्तावित केलेळी | सा.बां.विभागाने 
क्र कामांची यादी अंदाजित रक्‍कम | मान्यता दर्शविलेली 
रुपये किंमत रुपये 

१, | Providing 500 KVA Transformer and 78,18,346 93 21,874 

power panel for Radiology section at New 

Casualty at Sassoon General Hospital 

Premises & B.J.M.C., Pune 
2. | Providing 500 KVA Diesel generating set 76,49,902 91,21,037 

with AMF panel for Radiology section at 

New Casualty at Sassoon General 

Hospital Premises & B.J.M.C., Pune 

एकूण 1,54,68,248 1,84,42,911 
अटी व शर्ती :- 


१) सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करत असताना उपभोक्त्या विभागामार्फत सा.बां.विभाग 


२. 


~— ~~ 


~~ 


wor 


प. 


शासन निर्णय क्र.बीडीजी-२०१४/प्र.क्र.९६/इमा-३, दिनांक ८.७.२०१४ मधील 
कार्यपध्दतीनुसार कार्यवाही करण्यात आळी आहे, असे संबंधीत सा.बां.विभागामार्फत प्रमाणित 
करण्यात यावे. 

काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

कामासाठी जागेची उपलब्धता, जागा पुरेश्ी आहे किंवा नाही, याबाबतची खात्री संबंधित संस्था 
प्रमुखांनी करावी. 

कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अभियंता/अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

संबंधित संस्थेच्या अधिष्ठातांनी या विभागाचे शासन परिपत्रक दिनांक ७.२.२०१३ अन्वये 
निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन करावे. 


सदर कामासाठी निधीची तरतूद झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करु नये. निधीची 


तरतूद झाल्यानंतर सदर काम हे खाली नमूद केलेल्या लेखाशीषाअंतर्गत मंजूर तरतूदीतून करण्यात 
येईल. 


मागणी क्रमांक - एच-८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीपी-२०१७/प्र.क्र.४५६ /प्रशासन-१ 


03, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन, 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(४२१० ००४१) ५३- मोठी बांधकामे 


३. Brame निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 


एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला - उप विभाग पाच मधील 


महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ अंतर्गत परिच्छेदांखाली 


प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकार मधीळ अ.क्र. ५ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान 


केलेल्या अधिकारानुसार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ६५/इमा-३ 


दिनांक २४.०१.२०१८ अन्वये मिळालेल्या सहमतीच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८०७१५२५३८२९१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun M. Dahale 
DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Medical 
i U Nn Education and Drugs Department, 
७ postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c 


D ) a h a | eC 9ba5a50897b7b2244d66593f50d 
d713da83860912503, cn=Arun M. 

Dahale 

Date: 2018.08.07 15:55:56 +05'30' 


(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


Ee) 


महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा), मुंबई, महाराष्ट्र. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

अधिष्ठाता, बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे 
कार्यासन अधिकारी (इमारत-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग, पुणे. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

निवडनस्ती (प्रश्ञा-१) 


AN AD 


mo 2८. 


&. 9८ 
*->< TS TS TITS |--  *-€ ५-2 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


